शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग येथे 
१०० विद्यार्थी क्षमतेचे महाविद्यालय व yoo 
खाटांचे रुग्णालयाच्या बांधकामाकरीता 
अस्तित्वातील इमारतींचे पाडकाम करण्याच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीएस-२०२४/प्र.क्र.५७६/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा: आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संवैशिवसं/ शावैमसिंधुदुर्ग 
/इमारती पाडकाम/१३४००/आय-प/२०२४, दिनांक ०४.०९.२०२४ 
शासन निर्णय: 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग येथील १०० 
विद्यार्थी क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय व yoo खाटांचे रुग्णालयाच्या बांधकामाकरीता 
अस्तित्वातील इमारतींचे पाडकाम करण्याच्या कामास रुपये ९२,९८,३४०/- (रुपये ब्याण्णव लक्ष, 
अठ्ठ्याण्णव हजार, तीनशे चाळीस फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव अदांजित किंमत 
(सर्व करांसहीत) 
णं Demolition of Existing Building to Construction of Government ९२,९८,३४० 
Medical College and Hospital also Government Residential 
Quarters at sindhudurgnagari, Tal-Kudal, Dist-Sindhudurg. 


i ea S28 6,380 


अठी :- 

१ सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 

२) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 

३) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

४) प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणाळीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

५) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२४/प्र.क्र.५७६/प्रशा-१ 


६) स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 
७ इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 
८) विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 
२. प्रस्तुत बांधकामासाठी येणारा खर्च खाळील लेखाशीर्षात मंजूर होणा-या निधीतून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एच-०८ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
(४२१० ००४१) ५३- मोठी बांधकामे 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, 
उप विभाग-५, अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक 
१३४ (१) नुसार प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२५१३०१२४८२१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
A N | L Distal signed by ANIL KONDAJI 


DN: c=IN, o=Personal, 


postalCode=400083, st=Maharashtra, 
KO N DAJ | serialNumber=FD9B93035F4DA174CO 

4FA71634FE1F6AA493C78A5335F9856 

51F937888DF7A89, cn=ANIL KONDAJI 


A H | R E eke: 205806 95 16:49:34 +05'30' 
(अनिल आहिरे) 


उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
२. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, सिंधुदुर्ग 
५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीएस-२०२४/प्र.क्र.५७६/प्रशा-१ 


६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 
७. निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


